महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या 
संवर्गातील अधिव्याख्याता या पदावरील ०५ अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पकास-२४२३/प्र.क्र.१२५/भाग-२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०२३. 


वाचा- १. झा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक ०२.०५.२०१८ 
३. आयुक्‍त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आशिका/परि.का./२/आस्था-अ/१०५/१९४०, 
दिनांक २४.०३.२०२३ 
. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ,दिनांक २९.०२.२०१६. 
५. सामान्य प्रशासन विभाग झा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८दिनांक २२.०६.२०२१ 


9८ 


Co 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक ०४.०८.२०१७, व दिनांक ०२.०५.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-ब संवर्गात 
अधिव्याख्याता या पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक २४.०३.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय: 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक ,०४.०८.२०१७दिनांक ,२५.०९.२०१७दिनांक २३.०२.२०१८ व 
दिनांक ०२.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निणयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत खाली कोष्टकात नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या 
नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून 
रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२३/प्र.क्र.१२५/भाग-२/प्रशा-२ 


अ | after | शासन सेवेत शासन सेवेत | रकाना ४ परिविक्षा । रकाना ६ परिविक्षाधीन 
क्र | चे नांव नियुक्तीच्या प्रथम रुजू | मधील कालावधीत | मधील कालावधी 
आदेशाचा दिनांक | झाल्याचा दिनांकानुसार | घेतलेल्या | कारणांमुळे समाधानकारक 
दिनांक परिविक्षाधीन । एकूण वाढलेला पूर्ण केल्यामुळे 
कालावधी पूर्ण | अर्जित/परि | परिविक्षाधीन । शासन सेवा 
होण्याचा वर्तीत रजा | कालावधी पूर्ण | ज्या 
दिनांक इ. एकूण । होण्याचा दिनांकापासून 
कालावधी | दिनांक पुढे चालु 
ठेवावयाची 
आहेतो 
दिनांक. 
१ | श्रीमती शा.शि.व क्री.वि. | १०.०८.२०१७ | ०९.०८.२०१९ | निरंक ०९.०८.२०१९ | १०.०८.२०१९ 
अर्चना शा.नि. क्र.ससेप्र 
विश्वंभर -४४१७/ 
नलावडे प्र.क्र.४४/ प्रशा- 
२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
२ | श्रीमती शा.शि.व क्री.वि. । २१.०५.२०१८ | २०.०५.२०२० । निरंक २०.०५.२०२० | २१.०५.२०२० 
राजश्री खंडू | शा.नि. क्र.ससेप्र 
तिटकारे | -४४१७/ 
प्र.क्र.२४०/ प्रशा- 
२, दिनांक 
०२.०५.२०१८ 
३ | श्री. मिलिंद | शा.शि.व क्री.वि. | १४.०५.२०१८ | १३.०५.२०२० | निरंक १३.०५.२०२० | १४.०५.२०२० 
अशोक शा.नि. क्र.ससेप्र 
पंडीत -४४१७/ 
प्र.क्र.२४०/ प्रशा- 
२, दिनांक 
०२.०५.२०१८ 
४ | श्रीमती शा.शि.व क्री.वि. | १०.०८.२०१७ | ०९.०८.२०१९ | २३ ०१.०९.२०१९ । ०२.०९.२०१९ 
वैशाली शा.नि. क्र.ससेप्र 
चंद्रकांत -४४१७/ 
बच्छाव प्र.क्र.४४/ प्रशा- 
२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
५ | श्री. कृष्णा | शा.शि.व क्रो.वि. | ०८.०८.२०१७ | ०७.०८.२०१९ | १८ २५.०८.२०१९ । २६.०८.२०१९ 
मारुती शा.नि. क्र.ससेप्र 
फडतरे -४४१७/ 
प्र.क्र.४४/ प्रशा- 
२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२३/प्र.क्र.१२५/भाग-२/प्रश्ा-२ 


२. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच 
संबंधितांच्या सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०५३११७१२२६०३२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
॥॥1.0॥॥॥॥०॥॥-८॥५-- ५५ प 


.4.2007०4९31८00209९९891898691200675071106360)2९882 
>485826669926889, postalCode=400032, 


B H O S A L E iNumber=7966? B&DAGEO3C3F79409670C6SFACO?7378A68F 
734A11D051D02DC3119DC128, cn=VUAY NIVRUTTI BHOSALE 
Date: 2023.05.31 17:12:41 +05'30 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
) सर्व शिक्षण संचालक 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


प्राचार्य, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी ( आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
८) निवडनस्ती. 


SG & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


